सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक अन्नधान्य 
वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी, गट-ब a 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०१९ ची 
स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२६७/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा : शासन परिपत्रक क्र. आस्थाप्र-१३१९/ प्र.क्र.२६७/ ना.पु.१५, दि. २६ नोव्हेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना : 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील पुरवठा संवर्गातील 
तांत्रिक अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती 
ज्येष्ठता सूची दिनांक २६/११/२०१९ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. संबंधित ज्येष्ठता 
सूचीबाबत संबंधित अधिकारी यांनी आक्षेप न घेतल्यामुळे सदरची ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक :- 

तांत्रिक अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०१९ रोजीची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सर्व विभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून 
प्राप्त करून घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून उपलब्ध 
करून घेण्याबाबत कळवावे. 
३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१२२३१६५५१९५१०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Asmita Gopal 


tra, ou=Food Civil Supply And 
032, st=Maharashtra, 
'8481b51e96a79000aeea1 


Jagtap secon ena ap Out 
(अस्मिता जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

सोबत : परिशिष्ट-अ 
प्रत, 

१) सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

२) मा. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय्य सहाय्यक. 

३) सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 

४) निवड नस्ती /ना.पु.१५ 


शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२६७/ना.पु.१५, दिनांक 23 डिसेंबर, 2098 


सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी गट-अ या संवर्गातील पदावरील 
पुरवठा अधिका-यांची दि. १/१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. नाव व पदनाम जन्म दिनांक | मुळ | सहा.जि.पु.अधि/सहा. | सहा.जि.पु.अधि/सहा. शेरा 
क्र. प्रवर्ग अ.वि.अ/तांत्रिक । अ.वि.आ/ तांत्रिक अधिकारी 

अधिकारी पदावरील । पदावरील ज्येष्ठतेसाठी 

पदोन्नतीचा दिनांक देण्यात आलेला दिनांक 


४ |, ५ | ८६८ |) 08 | 
वि.जा. 


= श्री. सुधाकर भिमराव ६.९.१९६८ २७.९.२०१६ २७.९.२०१६ जेष्ठता नियमावली १९८२ च्या 
पवार, नियम ४ (२)(ब) आणि नियम ५ (3) 
तांत्रिक अधिकारी नुसार सदर कर्मचाऱ्यांची 
श्री. मनोहक हिराळाल. | १८.७.१९६७ | २७.९.२०१६ २७.९.२०१६ आपसातील ज्येष्ठता निश्चित 
कडवे , करण्यात आली आहे. 
तांत्रिक अधिकारी 
श्री. सुधाकर येसाजी १.६.१९६३ TOT. 28.92.2098 २९.१२.२०१६ तांत्रिक अधिकारी पदावर दिनांक 
दांडगे, २९.१२.२०१६ रोजी तात्पूरती 
तांत्रिक अधिकारी पदोन्नती 
श्री. रघुनाथ ए. ताडगे, १.१.१९६४ | खुला १८.७.२०१७ १८.७.२०१७ जेष्ठता नियमावली १९८२ च्या 
सहायक जिल्हा पुरवठा नियम ४ (२(ब) आणि नियम ५ (३) 
अधिकारी नुसार सदर कर्मचाऱ्यांची 

.७. TOT. १८.७.२०१७ १८.७.२०१७ आपसातील ज्येष्ठता निश्चित 


श्रीम. शालिनी गेडाम, १०.७.१९७० 
सहायक जिल्हा पुरवठा 


अधिकारी 


